रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण 
करण्यासाठी मंजुरी देण्याच्या अनुषंगाने समिती 
गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१३५/झोपसु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक :- १२ जुले, २०२३. 
वाचा :- 

गृहनिर्माण विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१३५/झोपसु-१, दि.२५ मे, २०२२. 


प्रस्तावना :- 

मुंबईतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यासाठी रखडलेल्या योजनांमध्ये निविदा 
प्रक्रियेने विकासकाची नियुक्ती करणे व अभय योजना राबविण्यास दि.२५.०५.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

उपरोक्त दोन्ही योजनांच्या अनुषंगाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव प्राप्त झाळे आहेत. 
निविदा प्रक्रियेने विकासकाची नेमणूक करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या विकासकांच्या 
नामिकासूचीस शासन मान्यता देण्यात आली आहे. 

तर अभय योजनेंतर्गत वित्तीय संस्थांचे ३१ प्रस्ताव झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास प्राप्त झालेले 
आहेत. सदर वित्तीय संस्थांनी ज्या रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये अर्थसहाय्य केले आहे, अशा 
योजना राबविण्यास संबंधित वित्तीय संस्थेला मंजुरी देण्याच्या अनुषंगाने विकासक/वित्तीय संस्थांच्या विविध 
बाबींची तपासणी करुन निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. यास्तव, रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण 
करण्यासाठी नामिकासूचीतील विकासकांमार्फत प्राप्त निविदांची छाननी करुन झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरणाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेणे, तसेच वित्तीय संस्था/त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या सक्षम 
संस्थेस रखडलेली योजना पूर्ण करण्यास मंजुरी देण्याच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी सचिव/प्रधान 
सचिव/अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाळी समिती गठीत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 
होते. 


शासन निर्णय :- 

रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यासाठी नामिकासूचीतील विकासकांमार्फत प्राप्त 
निविदांची छाननी करुन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेणे, तसेच अभय 
योजनेंतर्गत वित्तीय संस्था/त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या सक्षम संस्थेस रखडलेली योजना पूर्ण करण्यास मंजुरी 
देण्याच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र अधिका-याचे पदनाम पद 
१) | सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. अध्यक्ष 
२) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई. सदस्य 
३) | व्यवस्थापकीय संचालक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्या., मुंबई. सदस्य 
४) | उप सचिव (झोपसु-१), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य सचिव 
समितीची कार्यकक्षा :- 


१) रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यासाठी नामिकासूचीतील विकासकांमार्फत प्राप्त 
निविदांची छाननी करुन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१३५/झोपसु-१ 


२) अभय योजनेंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार वित्तीय संस्था/त्यांनी 
प्राधिकृत केलेल्या सक्षम संस्थेस रखडलेली योजना पूर्ण करण्यास मंजुरी देणे. 


समितीने घेतलेले निर्णय शासन मान्यतेने अंतिम करण्यात येतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०७१२१२१७३९५६०९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MYLAWARAM DURGAPRASAD P 


igi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOUSING 

M Vv L A W. A R A M DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=F4fd0ac26ad2a365a8e829907c5e76b91 1fed9b1b9e48cc2854c 
4b8a14b0d70c, 


DURGAPRASAD PS aoa 
(दुर्गाप्रसाद मैलावरम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
. मा.उप मुख्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. मा.मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, प्रशासकीय इमारत, अनंत काणेकर 
मार्ग, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
७. निवडनस्ती/झोपसु-१. 


Cc tv AD OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


